निवडसूची सन २०१३-१४. सन २०१३-१४. 


पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस 
आयुक्त (निःशस्त्र) या संवर्गात 
पदोन्नतीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रःरापोसे-०११४/प्र.क्र.२१३(भाग-४/पोल-१(अ), 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :-६ मे, २०१६. 


वाचा :- पोळीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांची चक्रीय पध्दतीने केलेली शिफारस. 


शासन आदेश :- 


पोलीस उप अधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्त (निःशस्त्र) या संवर्गातील पदावर 
पदोन्नती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०१३-१४ च्या निवडसूची मधील खालील 
अधिकाऱ्याची त्याच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची नेमणूक पदोन्नतीवरील पदस्थापना 
[4 श्री. हशिकांत गोपाळराव पोलीस निरीक्षक, पुणे पोलीस उप अधीक्षक, जालना 
शिंदे शहर उप विभाग, लोहमार्ग नागपूर. 

२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय / संक्षिप्त / प्राथमिक चौकशी / न्यायालयीन 


कार्यवाही, प्रलंबित / प्रस्तावित असल्यास, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २ एप्रिल, १९७६ च्या 
परिपत्रकामधीलळ तरतुदीनुसार, त्यांच्याविरूध्द प्रलंबित / प्रस्तावित / संक्षिप्त / प्राथमिक 
चौकशीअंती त्यांना शिक्षा झाल्यास, सदर शिक्षा ते पदोन्नतीच्या पदावर भोगण्यास तयार असल्याचे 
हमीपत्र त्यांच्याकडून घेऊनच त्यांना पदोन्नती देण्यात यावी. 


३. उपरोक्त तदर्थ पदोन्नती, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल याचिका क्र: 
२७९७/२०१५ व याचिका क्र.४७०/२००५ मधील अंतिम निर्णयाच्या, तसेच, महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


४. तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेल्या पदांवर मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास, ते विचारात घेऊन उक्त 
अधिकाऱ्यांस पदस्थापना देण्यात यावी. 


५. उक्त तदर्थ पदोन्नती देण्यात आलेल्या SRA, सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त 
करून, त्यांना पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. 


शासन SSS क्रमांकः रापोसे-०११४/प्र.क्र.२१३(भाग-४/पोल-१(अ), 


६. सदर शासन आदेठशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१६०५०६१५४४५७८२२९ असा आहे. 
हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Charushila Chandrakant Tambekar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Joint 


C h a ru S h i | a C h a n d la ka nt aa ostalCode=400032, st=Maharai 


seria er=2b0496c0c213a3f50c6522ci eSde' 
Ta mM bekar 50ac3: 89c21b1422e313820a2, cn=Charushila 
Chandrakant Tambekar 


raka 
Date: 2016.05.06 15:49:20 +05'30' 


(चारूशीला तांबेकर) 
सह सचिव, गृह विभाग. 
प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रतिलिपि, 
१) महालेखापाल - 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

२) मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
अपर पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, मुंबई, 
८) पोलीस आयुक्त, पुणे / नागपूर, 
९) पोलीस अधीक्षक, नागपूर, 
१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे / नागपूर, 
११) सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.१२), मंत्रालय, मुंबई, 

) 

) 


AN 


oC 


o~ 


4 


£39) 


S 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१२) संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 
१३) निवडनस्ती (कार्या. पोळ-१ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


811 


